जिल्हा न्यायालय, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०३१८/४५०/प्र.क्र.७८/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ ऑक्टोबर, २०१८ 
पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१ 

२. शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०३१८/४५०/प्र.क्र.७८/कार्यासन ११,दि.३१/०३/२०१८. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.०७/०९/२०१८. 
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.टेम्प/कन्टि/६७९५/२०१८, दि.०१/१०/२०१८. 


प्रस्तावना : 

जिल्हा न्यायालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील ५६३ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
शासन निर्णय: 


जिल्हा न्यायालय, पुणे यांनी दि. १/१०/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील TRA नमूद केलेल्या ५४९ अस्थायी पदांना या शासन निर्णयान्वये दि. ०१/१०/२०१८ ते 
दि.२८/०२/२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
1 १_| अधीक्षक ०४ 
2 | सहायक अधीक्षक a ee q 
स्वीय सहायक ०२ 
ळलघुलेखक(उ.श्रे. १८ 
५ | लघुलेखक (नि.श्रे.) २४ 
६ | मराठी लघुलेखक(नि.श्रे.) Pe q 
वरिष्ठ लिपिक 48 
लिपिक नि लघुलेखक ०५ 
९ | कनिष्ठ लिपिक १४५ 
al o | दुभाषी a. -)| q 
| 99. | प्रमुख बेलिफ ०५ 
१२ | बेलिफ ४६ 
१३ | पुस्तक बांधणीकार a. _.| १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३१८/४५०/प्र.क्र.७८/कार्यासन ११ 


१४ । वाहनचालक ०३ 
१५ | न्यायालय परिरक्षक Pe q 
१६ | झेरॉक्स यंत्रचालक ०२ 
१७ । हवालदार ०२ 
१८ | नाईक 03 
१९ । शिपाई १९९ 
२० | पहारेकरी १३ 
२१ | SHS ०४ 

एकूण YBS 


2. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, 2098, न्यायदान, दिवाणी व सत्र न्यायालये (00)(02) जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश (२०१४ ०१७२ )(अनिवार्य) ०१, वेतन या लेखाशीर्षाखाळील सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षात 
मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आपुक, 
दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१५१६५८४७५६१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने 


प्रति, 


SS Lee DS 


(३ 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, पुणे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 

वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


Santosh 
Sampatti 
Navagire 


९ 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d835 
79cbed: f30f21 Sceda096e4e40779: 
ialNumber=0cb1b0de02001 Scf6d1f8005792 
71£4816460b1802c2ae247dd6dd6f47462cd3, 


Date: 2018.10.15 17:04:42 +05'30° 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


KKKKKKKKKKKKKKKK KKK KKK EKER ERKRKEKRK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


